मुंबई महानगर Wear विकास प्राधिकरण 
अधिनियम, १९७४ च्या जमीन 
संपादनाच्या तरतूदींमध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-२०२१/प्र.क्र.४१/नवि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२२. 
प्रस्तावना :- 


भूमि संपादन, पूनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व भूमि संपादन, पूनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ 
च्या तरतूदींच्या अनुषंगाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ च्या 
जमीन संपादनाच्या तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे आणि भूमि संपादन, पूनर्वसन व पूनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कळम 
१०५अ मधील तरतूद विचारात घेऊन त्यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
अधिनियम, १९७४ चा समावेश करणे यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन ba LUE? निर्णय :- 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ च्या जमीन संपादनाच्या 
तरतूदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
समितीची रचना व कार्यकक्षा खाळीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


(अ) समितीची रचना :- 


अ.क्र सदस्य पदनाम 

१. अतिरिक्‍त महानगर आयुक्त, अध्यक्ष 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 

२. अपर जिल्हाधिकारी, सदस्य 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 

सह सचिव (भूसंपादन), महसूल व वन विभाग सदस्य 

४. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग सदस्य 


५. अवर सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-२०२१/प्र.क्र.४१/नवि-७ 
(ब) समितीची कार्यकक्षा :- 


भूमि संपादन, पूनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ व भूमि संपादन, पूनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ 
च्या तरतूदींच्या अनुषंगाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ च्या 
जमीन संपादनाच्या तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे आणि भूमि संपादन, पूनर्वसन व पूनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कळम 
१०५अ मधील तरतूद विचारात घेऊन त्यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
अधिनियम, १९७४ चा समावेश करणे याचा प्रस्ताव एक महिन्याचे आत शासनास सादर 
करावा. 
०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"//.॥ीचीवा89[॥8.90.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१६११५२०३९३२५ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा 
२. मा 
३. मा 


न्न 


. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
१०.अतिरिक्‍त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 
११.अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
१२. सह सचिव (भूसंपादन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.अवर सचिव (नवि-७, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवड नस्ती (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


पृष्ठ २ पैकी २ 


